रायगड जिल्ह्यातील फल्याण वावे जांभुळपाडा 
भार्जे गोंडाळे चिचोली तर्फे अतोणे येरळ 
जामगाव हा रस्ता दर्जोन्नत करून प्रमुख 
जिल्हा मार्ग-३८ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.२८/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक-०५ मार्च, २०१९ 


पहावे :- 9) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांचे पत्र 
जा. क्र.मुअ (को)/रेखाचित्र शाखा/दर्जोन्नती-१३/५३८, दि.२८/०१/२०१९. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये फल्याण 
वावे जांभुळपाडा भार्जे गोंडाळे चिचोली तर्फे अतोणे येरळ जामगाव हा रस्ता दर्जोन्नत करून प्रमुख जिल्हा 
मार्ग- ३८ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, रायगड 
यांनी याबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्याचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद,रायगड यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ता 
प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करून प्रमुख जिल्हा मार्ग- ३८ मध्ये समाविष्ट करण्याचे शासनाच्या 
विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद,रायगड यांचा ठराव विचारात घेऊन, रायगड जिल्ह्यातील फल्याण वावे जांभुळपाडा भार्जे गोंडाळे 
चिचोली तर्फे अतोणे येरळ जामगाव हा रस्ता दर्जोन्नत करून प्रमुख जिल्हा मार्ग- ३८ मध्ये समाविष्ट 
करण्यात येत आहेत. त्यानुसार सदर रस्त्याची लांबी 4.400 कि.मी. होईल. 


तसेच प्रमुख जिल्हा मार्ग- ३८ वरील साखळी क्रमांक ३१/०० ते ३४/०० ही लांबी अवनत करून 
ग्रामीण मार्ग-१६२ मध्ये समाविष्ट करण्यात येत आहे. त्यानुसार सदर रस्त्याचे नामाधिन विठ्ठलवाडी 
कांडले हरिजनवाडी रस्ता असे होईल. 

परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील रायगड जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ५.०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (८२१.२४०--५.००) म्हणजेच 
८२६.२४० कि.मी. इतकी होईल. तसेच ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ३.०० कि.मी. ने घट होवून 
एकूण लांबी (२२५८.००-३.००) म्हणजेच २२५५.०० कि. मी. इतकी होईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.२८/नियोजन-२ 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१९०३०६१६३८२६५४१८ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Swaroop Tukaram Raipure 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 0५१ 


Swaroop ण 
a8a322ed2dcfb496a3a97175, 
= i ber= b948dcfc3F9- 9192300420 
Tukaram Raipure डाव डावी 
10! 


harashtra, 
b8db33e2 


Raipure 
Date: 2019.03.06 16:40:30 +05'30' 


(स्वरूप रायपुरे) 
उप अभियंता तथा कार्यासन अधिकारी, 
महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त,मुंबई. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग,मुंबई. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 
जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर 
करावा) 

३) जिल्हाधिकारी,रायगड. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद,रायगड. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, रायगड (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 

योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 

संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,महाड. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

निवडनस्ती. 


Oo Se व्होट 


vo 


पृष्ठ २ पैकी २ 


